अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त 
झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करू न शकलेल्या अथवा अन्य 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा , गट-ब 


संवर्गातील श्री.एस.जी.पाटील 
यांच्याकरिता अधिसंख्य पद निर्माण 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२०/प्र.क्र.१०/२०२०/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:- २७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ 

२) शासन निर्णय,ग्रामविकास विभाग क्र.मविसे-१०२०/प्र.क्र.१०/२०२०/आस्था-३ अ, 
दि.०४.१२.२०२० 


प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-१६ ब यांच्या दि .२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि , जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या 
अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत सुचना दिलेल्या आहेत . त्यास अनुसरून विभागाच्या संदर्भाधिन क्र .२ रोजीच्या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र विकास सेवा, सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गामध्ये अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्यात आलेली आहेत. परंतु श्री.एस.जी.पाटील, सहायक गट विकास अधिकारी यांचे 
करिता यापुर्वी अधिसंख्य पद निर्माण न करण्यात आल्यामुळे त्यांच्याकरिता अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे . 
शासन आदेशा :- 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 

केलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा , सहायक गट विकास अधिकारी ,गट-ब संवर्गातील 
श्री.एस.जे.पाटील यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याकरिता १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२०/प्र.क्र.१०/२०२०/आस्था-३ 


२. सदर बाबतचे आदेशा विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांनी तात्काळ निर्गमित करावे . 

३. सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशाप्रमाणे अधिसंख्य 
पदांबाबत विभागीय आयुक्त यांनी कार्यवाही करावी . 

Oo. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२२७११४००८८६२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL 

MANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

D R VAS A N T MAHARASHTRA, ou=RURAL 

bd DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

G O > A | 2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802 
a1f6a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 


pseudonym=999F7A73B01EC277FB36170 


82F8FD2105799C4CB, 
MAN F serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97 
E81C85A31BBAAFF04C1ADEA8A8811D74F 
01DA4E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2022.12.27 14:01:07 +05'30' 
(Stadia माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

२) मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

३ मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 


) 
) मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
) विभागीय आयुक्त, नागपूर, 
६ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संबंधित अधिकारी , 

१० कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

११ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


